महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.०२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ०३ मे, २०२३ 


संदर्भः- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्र.कअनि-११२१/प्र.क्र.३०/१४ब, दि.२३.०२.२०२२. 
शासन आदेश 

श्री. दादा नामदेव कोकडे, कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची सेवा संदर्भाधीन 
दि.२३.०२.२०२२ च्या आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपहारगृहाच्या 
आस्थापनेवरील “प्रशासन अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. त्यानुसार श्री. दादा नामदेव कोकडे, कक्ष अधिकारी यांना सदर पदावरील नियुक्ती स्वीकारण्यासाठी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.३१.०३.२०२२ (म.नं) पासून कार्यमुक्त केळे असून श्री.कोकडे हे 
दि.०१.०४.२०२२ (म.पू) पासून उक्त नमूद कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी दि.३१.०३.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री. दादा नामदेव कोकडे, कक्ष अधिकारी यांच्या, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील मंत्रालय उपहारगृहाच्या आस्थापनेवरील “प्रशासन अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०४१५२४२९८४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,  १॥॥९॥४॥/॥॥ पणा तळ 


40॥॥॥५1१६1]008॥॥॥ 
3d 


NT, 
183d1e9775b63142b6a94941d6 


fa6ffe12c2ad5c605¢23, postalCode=400032, 
BA B RA M A N E iber=1740045 18DCFBACA2F592B0E3DB67D519F7D78 
99F46BEBFB7A997070682C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 

2023.05.04 15:29:54 +05'30 


( वि.बा.माने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सह सचिव, मंत्रालय आहार/उपहारगृहे, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपहारगृहे, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्री.दादा नामदेव कोकडे, कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

0) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


